राज्य योजना सन २०२१-२०२२ 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) अंतर्गत चाळू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२१/प्र.क्र.१८१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६.०४.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्ण क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४.१०.२०२१. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०३.०२.२०२२. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 


दिनांक १७.०३.२०२२. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.५५/१९९/२०२१-२२, दिनांक १८.०८.२०२१. 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.५५/५७७/२०२१-२२, दिनांक १५.०२.२०२२. 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र कक्ष-२२(६)/यो/प्र.क्र. 
५०(२१-२२)/३०७३/२१-२२, दिनांक २८.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरिता हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय उद्याने 
आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सुधारीत 
अंदाजानुसार एकूण रु. ३०००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१, २, ३, ४ व ५ चे शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ मध्ये निधी वितरणाच्या 
अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 

संदर्भ क्रमांक ६, ७ व ८ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन 
(२४०६-२२४१) या योजनेंतर्गत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले असून त्या अनुषंगाने 
शासनाकडुन पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक ५ चा शासन निर्णय विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२१/प्र.क्र.१८१/फ-१ 


महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ६, ७ व ८ च्या पत्रान्वये हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत 
करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या 
लेखाशिर्षातर्गत खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे उद्दीष्टान्वये रु. २०१०.६८ लक्ष इतका निधी 
सोतच्या सहपत्रानुसार प्रस्तावात नमुद केलेल्या कार्यबाबींवर खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


2. 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शिर्ष सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा निधी 
५०-इतर खर्च २०१०.६८ 


प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (११) हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- 
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१) या 
लेखाशिर्षांमधील ५०-इतर या उद्िष्टांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 

वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासन मान्यतेसाठी 
सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व 
सनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत निधी वाटप करावा. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१, वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१, 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
१४.१०.२०२१, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०३.०२.२०२२ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ 
अर्थ-३, दिनांक १७.०३.२०२२ चे काटेकोर पालन करावे. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३४/१४७५, दिनांक 


०४.०३.२०२२ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९९/व्यय-१०, दिनांक ११.०३.२०२२ ला 


अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२१/प्र.क्र.१८१/फ-१ 


पि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१२५२०७८३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM : 
SAWARDEKAR 


(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रत, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुर्व, नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

६. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरवती. 

७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर. 

८. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 

९. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१०.ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. प्रस्तवाचा वनवृत्त तपशिल प्रस्तावाची 
दिनांक रक्‍कम 
Q १८.०८.२०२१ । ताडोबा-अंधारी कोळसा गावाचे पुनर्वसन ३५९.८० 
व्याघ्र प्रकल्प रानतळीधी गावाचे पुनर्वसन | ११६०.०० 
३ १५.०२.२०२२ सह्याद्री व्याघ्र | चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील | १००५.१९ 
प्रकल्प, कोल्हापूर. | गावांचे पुनर्वसन 
छु २८.०२.२०२२ | मेळघाट व्याघ्र | पस्तलई, मेमना, मांगीया व | १२५९.९८ 
प्रकल्प, अमरावती ।रोरार्‍या गावांतील ३९० घरांचे 
मुल्यांकन 
डोलार गावातील घरांचे व | ६०८.७७ 
शेती फळझाडांचे मुल्यांकन 
एकूण | ४३९३.७४ 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


